अंमळनेर, जि. जळगाव येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या परिसरात कॅन्टीन इमारत बांधण्यासाठी 
झालेल्या खर्चास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०११५/१०५९/प्र.क्र.१०/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेबर, २०१९. 


वाचा - 9. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. बी(डब्ल्यू) ६०५९/१९८८/३५६३, दि.२६/९/२०१४. 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांचे पत्र क्र. काव्यवि/प्रशा/५५२५/२०१९, 
दि. २६/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

जळगाव जिल्ह्यातील अंमळनेर येथील न्यायालयीन इमारतीच्या परिसरात कॅन्टीन इमारत बांधणे 
यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील दि.२६/९/२०१४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. तथापि त्यास 
प्रशासकीय मान्यता दिलेली नव्हती. दरम्यान न्यायालयीन इमारतीत कॅन्टीनची व्यवस्था नसल्यामुळे 
न्यायालयीन कामासाठी येणारे पक्षकार, वकील व कर्मचाऱ्यांची अत्यंत गैरसोय होत असल्याने कॅन्टीन 
इमारत बांधणे अत्यावश्यक झाले होते. त्यामुळे सदरचे काम सन २०१६-१७ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. अशा 
परिस्थितीत या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या रु.३०,३३,९५४/- इतक्या रकमेच्या 


अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

जळगाव जिल्ह्यातील अंमळनेर येथील न्यायालयीन इमारतीच्या परिसरात कॅन्टीन इमारत 
बांधण्याचे काम सन २०१६-१७ मध्ये पूर्ण करण्यात आले आहे. या कामासाठी झालेल्या 
रु.३०,३३,९५४/-(अक्षरी रूपये तीस लाख तेहत्तीस हजार Awe चोपन्न फक्त) इतक्या अंदाजपत्रक / 
खर्चास या शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. यावरील खर्च मागणी क्र. जे-१, २०१४,न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र PATA (२०१४०१७२)(दत्तमत)(अनिवार्य) या लेखाशीर्षामधून 
२७- लहान बांधकामे या उद्दिष्टातून भागविण्यात यावा. सदर प्रकरणी निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०११५/१०५९/प्र.क्र.१०/का.११ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६६/२०१९/व्यय- ५ 
दि.९/९/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२११०२८३३०११२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


lly signed by Santosh Samp: 


Santosh Sampatti issn 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f 
215ceda096e4e407797, 


N a V a | re ialNumber=Ocb1b0de02001 Scféd1f800579271f4816460b18 
02c2ae247dd6dd6f47462cd: ntosh Sampatti Navagire 


Date: 2019.09.23 12:31:24 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. प्रबंधक(निरीक्षणे-१/ २), उच्च न्यायालय(अ.श), मुंबई. 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव. 
३. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 
५. वित्त विभाग/ व्यय-५, मंत्रालय. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४. 
७. निवडनस्ती/ कार्या-११. 


KKRKKKKKKKKKKKKEKKKKAKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


